सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना-रफ्तार योजनेंतर्गत अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गासाठी ₹२३.७१ कोटी निधी 
वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०३१९ /प्र.क्र.९०/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २० मार्च, २०२० 
संदर्भ : 
१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दि. २७/०४/२०१७ 
२. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 
३. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. ७-१/२०१९- आरकेव्हीवाय, दि. २२/०२/२०१९ 
. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-अ, दि. २९/०६/२०१९ 
५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि ०३१९/प्र.क्र.९०/१४-अ, दि. २७/०८/२०१९ 
. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०१९ आरकेव्हीवाय/१, दि. ०६/०६/२०१९ 
७. आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०७/कार्यासन.६, दि. २०.०३.२०२०. 


०८ 


yaa) 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण राकृवियो करिता (Normal RKVY) Gs 
शासनाने संदर्भांकित संदर्भ क्र. ३ येथील दि. २२/०२/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये राज्यास सन २०१९-२० करिता 
एकूण ₹४१८.४५ कोटी रक्कमेचे वार्षिक नियतवाटप (Allocation) मंजूर केले असून त्यापैकी रु.४७.४२ कोटी 
निधी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी उपलब्ध होणार आहे. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अनुसूचीत जमाती 
प्रवर्गाकरिता पहिल्या हप्त्यातील केंद्र व राज्य fesse मिळून एकूण ₹ २३.७१ कोटी निधी संदर्भ क्र. ५ येथील 
दि. २७/०८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला आहे. 

आता केंद्र शासनाने अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता दुस-या हप्त्यात राज्यास ₹१४.२३ कोटी निधी 
संदर्भ क्र.६ येथील दि.०४/०३/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये वितरीत केला असून त्या समरूप राज्य हिळछ्याचा 
₹९.४८ कोटी निधी असा एकूण ₹२३.७१ कोटी निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, 
त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णयः 


१. या शासन निर्णयान्वये सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - CHAR या योजनेंतर्गत मंजूर 
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्याच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि 0398 /प्र.क्र.९०/१४-अओ 


प्रमाणात एकूण ₹२३.७१ कोटी निधी (रुपये तेवीस कोटी एकाहत्तर लाख फक्त) आयुक्‍त (कृषि) यांना 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत - 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता मंजूर निधी (६०:४०) 
क्र. केंद्र हिस्सा | राज्यहिस्सा एकूण 
हिं . राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार - १४.२३ ९.४८ २३.७१ 
धारण राकृवियो (Normal RKVY) 


२. परिच्छेद क्र. १ मध्ये नमूद केल्यानुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत केंद्र 
हिस्याचा ₹१४.२३ कोटी (रुपये चौदा कोटी तेवीस लाख फक्त), आणि राज्य हिस्स्याचा ₹ ९.४८ कोटी 
(रुपये नऊ कोटी अठ्ठेचाळीस लाख फक्त) असा एकूण ₹ २३.७१ कोटी (रुपये तेवीस कोटी एकाहत्तर 
लाख wad) निधी उपलब्ध करुन दिला असून तो योजनेच्या केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील 
लेखाशिर्षातर्गत सन २०१९-२० मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा - 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक टी -५ मागणी क्रमांक टी -५ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


अनुसूचित | (०१) (२८) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय | ०१- जनजाती उपयोजनेंतर्गत योजना 
जमाती | कृषि विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य | (०१) (२९) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय कृषि 


(पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य (राज्य 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) हिस्सा Yo टक्के) 
(2809 ॥७४४) ३३-अर्थसहाय्य (२४०१ ॥७५३) ३३-अर्थसहाय्य 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेल्या ₹ २३.७१ कोटी रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व 
वितरणाकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून आणि आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

४. सहायक संचालक (ळेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी वितरीत केलेला ₹ २३.७१ कोटी निधी 
कोषागारातून आहरित करुन आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या 
स्वीय प्रपंजी लेखा खात्यात (PLA) जमा करावा, या निधीचा प्रकल्प निहाय वितरणाचा आदेठा 
स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र.९०/१४-अओ 


५. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - LAR या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुसूचित 


प्रत: 


जमाती प्रवर्गाकरिता उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग करताना दि.२९/०६/२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील सूचना / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१/०४/२०१९ नुसार 


विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३२०१७२४२४०३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shrikant 
Chandrakant Andge 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 


३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


१२३. 


१४. 
१६५. 
१६. 
१७. 
पेट, 


. आयुक्त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 

. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 

. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 

.महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
ud कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 

. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती. 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


